SAN 


Reg. No . / NPCITY/236 / 2015 - 17 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक २४ ] बुधवार , ऑगस्ट १६ , २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ [ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये ६२ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १३७ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - नप - २०१७-प्र.क्र . ११- का - ०६, दिनांक १३ जुन , २०१७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ४० ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १) नुसार अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या 
अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे चिखलदरा नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे 
व ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका - १- कावि- ९६७- २०१७, दिनांक २१ जुलै , २०१७ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महा. ४०) च्या कलम १०, पोट -कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून एकही हरकत प्राप्त झाली नाही व मा . आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती यांचे आदेश क्रमांक उपआ- नपाप्र- कलि - कावि -२७७, दिनांक १० ऑगस्ट , २०१७ अन्वये अंतिम मान्यता प्रदान केल्यानुसार 
मी , अभिजित बांगर , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका - १ - कावि - १०४९ - २०१७ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र ४० ) चे कलम ९ , पोट- कलम 
( २) अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन , अमरावती यांनी केलेल्या क्रमांक प्रासनप्र - अका- कावि - २०९ - २०१७, दिनांक १६ जून , २०१७ 
च्या आदेशान्वये त्यांनी चिखलदरा नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणेनिवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या 
अ - एक - अ - १ ( १४३१ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६, २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहे . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), (ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे 
राहिल . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा एकूण राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ( ३) समोरील . . 

नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (-) (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा.) 
त्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप -२०१७- प्र. क्र . ११- का -६, दिनांक १३ जून , 
२०१७ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , अभिजित बांगर, अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल 
त्या प्रभागांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे प्रभागाची एकूण जागा 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्रमांक नाव , लोकसंख्या , क्रमांक 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे अनु . 
असल्यास अ . जा . व 

जाती / अनु . जमाती/ नागरिकांचा 
अ . ज . ची 

मागास वर्गासाठी वा स्त्रियांसाठी 
लोकसंख्या 

( अनु.जाती / अनु . जमाती/ 
नागरिकांचा मागास वर्ग 

स्त्रियांसाठी धरून ) 
( १) (२) (३) ( ४) 
१ मरीयमपूर एकूण-६४८ , १- अ स्थळ . - सार्वजनिक शौचालय , चर्च, होलीक्रॉस कॉन्व्हेंट , मरीयमपूर १( अ ) अनुसूचित जमाती 
प्रभाग अ . जा .- २६ , १ - ब चक्की, इत्यादी. 

१( ब ) नागरिकांचा मागास 
अ . ज .- ५८३. 

उत्तर . - वन विभाग सीमा स्तंभ क्रमांक ३० ते पूर्वेस वन विभाग सीमा प्रवर्ग ( महिला ) 

स्तंभ क्रमांक २९ पर्यंत . 
पूर्व. - वन विभाग सीमा स्तंभ क्रमांक २९ पासून दक्षिणेस मरीयमपूर 

चक्कीपर्यंत . 
दक्षिण . - मरीयमपूर चक्कीपासून होलीक्रॉस प्रायमरी शाळेच्या 

पश्चिमेकडील कोप - यापर्यंत . 
पश्चिम .- होलीक्रॉस शाळा कोप- यापासून न.प . हद्दीने वन विभाग स्तंभ 

क्रमांक ३० पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


३ 


अनुसूची - चालू 


( १) (२) 
२ ब्रे साईट 

प्रभाग 


( ३) 
एकूण- ४८७, 
अ. जा .- ५९ , 
अ . ज .- २२८ . 


(४ ) 
२- अ 
२- ब 


( अ ) अनुसूचित जमाती 
( ब ) नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग ( महिला ) 


स्थळ . - प्रेम नगर , गिरिजन शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय , सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग , चर्च, वन उद्यान पार्किंग इत्यादी . 
उत्तर . - होलीक्रॉस शाळेच्या कोप - याच्या समोरून मरीयमपूर चक्कीसमोर 

पर्यंत . 
पूर्व. मरीयमपूर चक्कीसमोरून रस्त्याच्या मध्यभागाकडून नगर परिषद 

हद्दीने वन विभाग सीमा स्तंभ १९ पर्यंत ते सार्वजनिक बांधकाम 
विभागापर्यंत ते जवाहर रोडने नागझीरा ते मुनाफा मौलाना 
यांचे घरासमोरील रस्त्याच्या मध्य भागापासून काँक्रीट रोडने 

चर्चसमोरील मुख्य रस्त्यापर्यंत . 
दक्षिण . - चर्च समोरील मुख्य रस्त्याच्या मध्य भागाकडून टाऊन हॉलच्या 

समोरेस , गुल्लरघाट पाय- यांनी वन उद्यानाचे पार्किंगपर्यंत . 
पश्चिम .- वन उद्यानाचे पार्किंगपासून उत्तरेस गिरीजन शारीरिक शिक्षण 

महाविद्यालय गेटपासून कुंपण भिंतीने नगर परिषद हद्दीने 
होलिक्रॉस शाळेच्या कोप- यापर्यंत . 


३ मिशन 

बंगला 
प्रभाग 


एकूण- ६७७, ३- अ 
अ . जा .- ६३ , ३- ब । 
अ . ज .- १२८ . 


न भूमी , 


स्थळ . - पंचायत समिती क्वॉर्टर , मिशन बंगला,हिंदु स्मशान भूमी , ३( अ ) अनुसूचित जमाती 
गिरिस्थान कॉलोनी, अंध विद्यालय इत्यादी . 

३( ब ) नागरिकांचा मागास 
उत्तर . - वन विभाग सीमा स्तंभ क्रमांक ११ पासून हिं 

प्रवर्ग ( महिला ) 
डांबर रोडने पूर्वेपर्यंत . 
पर्व . - हिंद स्मशान भमी डांबर रोडने विवेकानंद मार्गाने तिवारी यांचे 

घरासमोरील डांबरी रस्त्याच्या मध्यापर्यंत . 
दक्षिण . - तिवारी यांचे घरासमोरून काँक्रीट रोडच्या मध्याने अंध 

विद्यालयाच्या मागच्या बाजूने काँक्रीट नाल्याने अग्रवालचे 
घरासमोर येवून काँक्रीट रोडने दक्षिणेकडील उस्मान गुरूजी 
यांचे घरापर्यंत येवून पश्चिमेस डांबररोडने सार्वजनिक बांधकाम 
ऑफीस बाजूने हा पश्चिमेस वन विभाग सीमा स्तंभ 

क्रमांक १९ पर्यंत . 
पश्चिम .- वन विभाग सीमा स्तंभ क्रमांक १९ पासून नगर परिषदेच्या 

हद्दीने वन विभाग सीमा स्तंभ क्रमांक ११ पर्यंत . 


४- अ 
४- ब 


४ भारतरत्न एकूण- ७३४ , 

डॉ . बाबा - अ . जा .- ३०१ , 
साहेब अ. ज .- १३३ 

आंबेडकर 
प्रभाग 


प्रवर्ग. 


स्थळ. - डम्पिंग ग्राऊंड , म्हाडा कॉलोनी, भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब ४( अ ) अनुसूचित जाती 

आंबेडकर नगर , वन विभाग वसाहत ,रेंज फॉरेस्ट कॉलोनी ( महिला ) 
इत्यादी . 

४( ब ) नागरिकांचा मागास 
उत्तर . - हिंदू स्मशान भूमीकडे जाणा- या रोडच्या पूर्वेपासून वन विभाग 

सीमा स्तंभ क्रमांक ४ पासून डम्पिंग ग्राऊंड जवळून नगर 
परिषद हद्दीने वन विभाग सीमा स्तंभ क्रमांक २ पर्यंत उपेन्द्र 

शाह यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व . - उपेन्द्र शाह यांचे घरापासून कश्यप यांचे घराजवळील सार्वजनिक 

शौचालयापासून रस्त्याच्या पश्चिमेस शंकर अढाऊ यांचे घरापर्यंत 
तेथून भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वार्डातील डांबर 

रोडने मुख्य रस्त्याच्या गेटपर्यंत . 
दक्षिण . - भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वार्ड गेटपासून मुख्य 

रस्त्याने रेंजर ऑफिस ते पोलीस स्टेशनचे कुंपणापर्यंत . 
पश्चिम .- पोलीस स्टेशनच्या कुंपणापासून पोलीस स्टेशन वसाहत समोरून 

ते को . ऑप .बँक रेस्ट हाऊससमोरील डांबरी रस्त्यानेहिंदू 
स्मशान भूमीच्या पूर्वेकडील रस्त्यापर्यंत . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


( १) (२) (३) 
५ पालिका एकूण- ५५४ , 
भवन प्रभाग अ. जा .- १५१ , 

अ . ज .- २५७ . 


(४ ) 
५- अ 
५-ब 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 
स्थळ . - समाजमंदीर , आयटीआय, तहसील, नगर परिषद कार्यालय ५( अ ) अनुसूचित जमाती 

व न .प . वसाहत , ग्रामीण रुग्णालय वसाहत , पोलीस स्टेशन 
वसाहत , घटांग स्वागत कमान , आठवडी बाजार व न.प . ५( ब) सर्वसाधारण 

शॉपींग सेंटर , राणी पार्क , कोंडवाडा इत्यादी . 
उत्तर . - राणी पार्कच्या कोप-यापासून मुख्य रस्त्याने भारतरत्न 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत व तेथून न.प. वसाहतीच्या 
कुंपणाने अंध विद्यालयासमोरील रस्त्याच्या मध्य भागाने पूर्वेस 
तिवारी यांचे घरासमोरून देवी मंदीराला वळून पोलीस स्टेशन 
वसाहतीसह पोलीस स्टेशन व फॉरेस्टच्या कुंपणाने मुख्य 
रस्त्यापर्यंत व पूर्वेस भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
वार्डाच्या दक्षिण सीमेपर्यंत तेथून पूर्व सीमेने कश्यप यांचे 

घराजवळील सार्वजनिक शौचालयापर्यंत . 
पूर्व .- - सार्वजनिक शौचालयापासून पूर्वेस न.प. हद्दीने घटांग रोडवरील 

कमानीपासून वन विभाग सीमा स्तंभ क्रमांक १ पर्यंत तेथून 
पेट्रोलपंपासमोरील डांबरी रोडने पश्चिमेस आयटीआय 
प्रवेशद्वारापर्यंत व आलाडोहकडे जाणारा रस्त्याने आयटीआयच्या 

कुंपणापर्यंत . 
दक्षिण . - आयटीआयच्या मागील कुंपणाने गिरिजन हायस्कूलच्या मागील 

भागापासून कोंडवाडाच्या मागच्या बाजूने काँक्रीट रस्तापर्यंत . 
पश्चिम .- कोंडवाडाच्या मागच्या बाजूने काँक्रीट रस्त्यापासून राणी पार्कच्या 

कोप - यापर्यंत . 


६ महात्मा एकूण-५४८ , ६- अ 
फुले प्रभाग अ. जा .- १०७ , ६- ब 

अ . ज .- ५० . 


स्थळ – ग्रामीण रुग्णालय , महात्मा फुले वार्ड, बुडन शहीद दर्गा ६( अ ) अनुसूचित जाती 
इत्यादी. 

६( ब ) सर्वसाधारण 
उत्तर . - सा . बा . विभागाचे कार्यालयासमोरून न. प . क्वॉर्टरच्या बाजूने ( महिला ) 

डांबर रस्त्याने उस्मान गुरूजी यांचे घरासमोरून उत्तरेस 
काँक्रीट रोडने अग्रवाल यांचे घरापासून विहिरीजवळील काँक्रीट 
नाल्यापर्यंत . 
काँक्रीट नाल्याने दक्षिणेस अंध विद्यालयासमोरील रस्त्यापर्यंत 
तेथून दक्षिणेस न.प. वसाहतीच्या कुंपणाच्या बाहेरील भागाने 
वसाहत गेटपासून नटराज हॉटेलसमोरील मुख्य रस्त्याच्या 

मध्य भागापर्यंत . 
दक्षिण. - नटराज हॉटेलसमोरील मुख्य रस्त्याच्या मध्य भागापासून 

पश्चिमेस हॉटेल महाराणाच्या बाजूच्या काँक्रीट रोडपर्यंत . 
पश्चिम .- हॉटेल महाराणाच्या बाजूच्या काँक्रीट रोडपासून उत्तरेस ग्रामीण 

रुग्णालयाचे गेटपर्यंत व तेथून पश्चिमेस डांबर रोडने बुडन 
शहीद दर्गापर्यंत तेथून उत्तरेस डांबर रोडने सा. बा . विभागाचे 
कार्यालयासमोरील न . प. क्वॉर्टर पर्यंत . 


७ 


देवी पॉईंट एकूण - ५५७, 
प्रभाग अ . जा .- ५७, 

अ . ज .- ७६ . 


७- अ 
७ - ब 


स्थळ . - शक्कर तलाव , देवी पॉईंट , मोझरी पॉईंट , एस. टी . स्टॅन्ड , ७( अ ) अनुसूचित जमाती 
पंचायत समिती , बिडीओ क्वॉर्टर , सेंट्रल बँक इत्यादी . 

(महिला ) 
उत्तर . - बुडन शहीद दर्गापासून ग्रामीण रुग्णालयाचेगेटसमोरून मधातल्या ७( ब ) नागरिकांचा 

काँक्रीट रस्त्याने हॉटेल महाराणाजवळील मुख्य रस्त्यापर्यंत मागास प्रवर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


५ 


अनुसूची - चालू 


( १) (२) 


(३) 


(४ ) 


( ६ ) 


तेथून पश्चिमेस राणी पार्कच्या कोप -यापर्यंत तेथून दक्षिणेस 
काँक्रीट रोडने आठवडी बाजाराच्या मागील भागाने, गिरिजन 
शाळेच्या मागील भागाने , आयटीआयच्या मागील कंपाऊंडने 
लवाद रोडपर्यंत तेथून उत्तरेस हेलीपॅड कंपाऊंडने 
पेट्रोलपंपासमोरून न. प. हद्दीने पंचायत समितीच्या बाहेरील 

कोप- यापर्यंत . 
पूर्व. - पंचायत समितीच्या मागील बाजुकडून दक्षिणेस न.प . हद्दीने 

गाविलगड किल्ला रोडपर्यंत तेथून वन विभाग सीमा स्तंभ 

क्रमांक १२८ ते न .प . हद्दीने सीमा स्तंभ क्रमांक १२६ पर्यंत . 
दक्षिण . - वन विभाग सीमा स्तंभ क्रमांक १२६ ते पश्चिमेस न. प . हद्दीने 

सीमा स्तंभ क्रमांक १११ पर्यंत . 
पश्चिम .- कालापाणी तलावाच्या पश्चिमेकडील कोप- यापासून धरणाच्या 

भिंतीने मजीप्रच्या विश्रामगृहासमोरील रोडने मोझरी पॉईंटच्या 
रस्त्यापर्यंत ते शहरांकडे जाणा- या डांबरी रस्त्याने उत्तरेस 
ओपन एअर थियटरपासून बिडीओ क्वॉर्टर सह. न.प. प्राथमिक 
शाळेच्या समोरील रस्त्यापर्यंत तेथून उत्तरेस न.प . रेस्ट 
हाऊसजवळील हायमास्टपर्यंत तेथून चर्चसमोर तेथून चर्चच्या 
बाजूच्या काँक्रीट रोडने उत्तरेस श्री . मोहोड यांचे घरामागून 
जवाहर रोडपर्यंत . 


८ पांढरी 

प्रभाग 


एकूण -९५३, 
अ . जा .- ११८ , 
अ . ज .- ३८९ . 


८- अ 
८ - ब 
८ - क 


पत. 


स्थळ . - वन उद्यान, पांढरी , सातपुडा रिसोर्ट , डिएफओबंग्लो, एमएसईबी, ८( अ ) अनुसूचित जमाती 

हरिकेन पॉईंट , दिपशीखा, कालापाणी तलाव , न.प. विश्रामगृह , ( महिला ) 
गुल्लरघाट हनुमान मंदीर इत्यादी . 

८ (ब ) अनुसूचित जाती 
उत्तर . - प्रॉसपेक्ट पॉईंटपासून नगर परिषद हद्दीने गिरिजन शारिरिक ( महिला) 

शिक्षण महाविद्यालयामागील कुंपणाने वन उद्यानसमोरून ८( क ) सर्वसाधारण . 
डिएफओ ऑफीस , गुल्लरघाट पाय- याच्या मुख्य रोडने न .प . 

विश्रामगृह जवळील हायमास्टपर्यंत . 
पूर्व . - न. प. विश्रामगृह जवळील हायमास्ट पासून न .प . शाळेच्या 

कुंपणाने बिडीओ क्वॉर्टर समोरून पश्चिमेस ओपन एअर 
थेअटर कंपाऊंडने मोझरी पॉईंट रोडपर्यंत तेथून कालापाणी 

तलावाच्या धरण भिंतीपर्यंत . 
दक्षिण . - कालापाणी तलावाच्या धरण भिंतीपासून न.प . हद्दीने वन विभाग 

सीमा स्तंभ क्रमांक ८६ पर्यंत . 
पश्चिम . - वन विभाग सीमा स्तंभ क्रमांक ८६ पासून न. प. हद्दीने प्रॉसपेक्ट 

पॉईंटपर्यंत . 


अमरावती : 
दिनांक ८ ऑगस्ट , २०१७ . 


अभिजित बांगर , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


अ - एक- अ- २ -(१४३१ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


HIV 9 - 34 ( 37241.) ( 37 . fÀ . .) . 9 . PT., 31. J . 936 . 

BY COLLECTOR 
In exercise of powers conferred on him by Order No . SEC -MC - 2017 -CR - 11 - D - 6 , Dated 13th June 
2017 of the State Election Commissioner , Maharashtra , the Collector of Amravati District , proposes to 
make the following draft order under sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) fix for Chikhaldara Municipal Council , the number and the extents of the wards into 
which the said Municipal area shall be divided into specify the wards reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the 
Schedule to the Draft Order bearing No . D - 20 -LF - AK -WS - 967 - 2017 , dated 21th July , 2017 was published 
as required by the proviso to sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , for information of the residents of the Chikhaldara 
Municipal Council. Not a single objections received by me in respect of the said Draft Order , and as 
finally approved by the Divisional Commissioner , Amravati Division vide his Order No . Dy. Com .-MA - JC 
WS-277 - 2017 , dated 10th August, 2017 , 1, Abhijit Bangar , the Collector of Amravati District in exercise 
of the powers conferred on meby sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby makes the following 
order namely : 


ORDER 


No . D - 20 -LF - AK -WS- 1049- 2017 . 

Whereas, the Regional Director of Municipal Administration , Amravati by his Order No . RDMA - AK 
209 - 2017 , dated 16th June 2016 issued under sub - section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal 
Councils Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) has fixed for the 
Chikhaldara Municipal Council, the number of Councillors to be elected and the number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women 
( including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens) as shown below : 

(1) The number of Councillors to be elected 


17 


(2) The number of Seats to be reserved , 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 
(c) For the Backward Class of Citizens 


(3 ) The total number of seats to be reserved for Women 

( including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens). 


(4 ) Out of seats at serial number (3 ), the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens from amongst the seatd reserved 
for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
as shown in item at serial number (2 )(a ), (b ) and (c ) respectively 
are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category . . 

[Number of seats at Serial Number (3) minus number of seats at 
Serial Number (4 )]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


७ 


2 . Now therefore , in exercise of the powers conferred on meby Order No . SEC -MC - 2017 - CR - 11 - D -6 , 
dated 13 " June 2017 of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( 1) of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 . 

I, Abhijit Bangar , Collector of Amravati District hereby , fix the number and extent of the wards into 
which the said Municipal area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved 
for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women (including 
women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, and Backward Class of Citizens) as shown 
in the Schedule . 

3 . This order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately 
following the date of this order . 


ANNEXURE 


Seat 
No . 


Area of the Ward 


Ward Name of Total 
No . the ward Population 

SC & ST 
Population 


If , the seat is reserved 
for whom i.e . whether 

SC , ST, BCC or the 
Women (including SC 
Women , ST Women 

or BCC Women ) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6 ) 


1 Marivam 

pur 
Ward 


Total-648 . 
SC - 26 , 
ST -583 . 


1 - A 
1 - B 


Location . - Public Toilet , Church , Holly Cross 

Primary School, Flour Mill, etc . 
North . - Forest Boundary pillar No . 30 to 

wards East upto Forest Boundary 

pillar No . 29 . 
East. From Forest Boundary pillar No. 29 

towards South Mariyampur flour 
Mill. 


1 (A ) Scheduled 

Tribes. 
1 (B ) Backward 
Class of Citizens 
(Women ). 


Bray 
site 
Ward 


Total-447 , 2 - A 
SC - 59 , 2 - B 
ST - 228 . 


2 (A ) Scheduled 
Tribes 
2 (B ) Backward 
Class of Citizens 
(Women ) 


South . From Mariyampur Flour Mill to 

West corner of Holly Cross Primary 

School. 
West. From Holly Cross Primary School 

corner along Municipal Boundary 

upto Forest Boundary pillar No. 30 
Location . - Prem Nagar, Girijan Sharirik 

Shikshan Mahavidyalaya , PWD 
Office , Church , Forest Garden 

Parking, etc . 
North . From Corner of Holly Cross Primary 

School to front of mariyampur flour 

mill. 
East. From Front of Mariyampur flour 

mill alongMunicipal Boundary upto 
forest Department Boundary pillar 
No. 19 to PWD Office along Jawahar 
Road to Nagzira to front of Munaf 
Moulana s House along concrete 
Road upto Road center in front of 

Church . 
South . From front of Church along Main 

Road to front of Town Hall along 
stairs of Gullarghat to Forest 
Garden parking 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6 ) 


3 Mission 

Banglow 
Ward 


Total-677 , 3 - A 
SC -63, 3 - B 
ST - 128 . 


3 (A ) Scheduled 
Tribes 
3 (B ) Backward 
Class of Citizens 
(Women ) 


(5 ) 
West. - From Forest Garden Parking to 

Girijan Sharirik Shikshan 
Mahavidyalaya Gate along Wall 
Compound then along Municipal 
Boundary upto Holly Cross Primary 

School Corner . 
Location . - Panchayat Samiti Quarter, Mis - 

sion Bangalow , Hindu Smashan 
Bhumi Giristhan Colony , Blind s 

School, etc . 
North . From Forest Department Boundary 

Pillar No . 11 to Hindu Smashan 

Bhumi Tar Road East side. 
East. - From Hindu Smashan Bhumi Tar 

Road along Vivekanand Marg upto 

Road in front of Tiwari s House . 
South . From Middle of Concrete Road in 

front of Tiwari s House back side of 
Blind s School along Concrete Nala 
upto Agrawal s House and then 
along Concrete Road upto Usman 
Sir House then along West side Tar 
Road near PWD Office and then 
West side Tar Road upto Forest 

Department Boundary pillar No . 19 . 
West. Forest Department Boundary pillar 

No . 19 along Municipal Boundary 
to Forest Department Boundary 

pillar No . 11. 
Location . - Dumping Ground , MHADA Colony, 

Bharatratna Dr . Babasaheb 
Ambedkar Nagar, Forest Depart 
ment Colony, Range Forest Colony, 

etc . 
North . From East side Road of Hindu 

Smashan Bhumi to Forest Depart 
ment Boundary pillar No . 4 to Near 
Dumping Ground along Municipal 
Boundary upto Forest Department 
Boundary pillar No. 2 to Upendra 

Shaha s House . 
East. - From Upendra Shaha s House to 

Public Toilet Near Kashyap s House 
and along West side of Shankar 
Adhav s House and then along Tar 
Road of Bharatratna Dr. Babasahed 
Ambedkar Ward upto Main Road 

Gate . 
South . From Bharatratna Dr. Babasaheb 

Ambedkar Ward Gate along Main 
Road upto fencing of Police Station 
Near Forest Colony . 


4 


Bharatratna Total- 734 , 4 - A 
Dr. SC - 301 , 4 - B 
Babasaheb ST - 133 . 
Ambedkar 
Ward 


4 (A ) Scheduled 
Castes (Women ) 
4 (B ) Backward 
Class of Citizens 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


९ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


5 


Palika 
Bhawan 
Ward 


Total- 554 , 5 - A 
SC - 151, 5 - B 
ST - 257. 


West. From fencing of Police Station 

along in front side of Police Quar 
ters and then front side of Co - op 
erative Bank Rest House to East 
side of Tar Road ofHindu Smashan 

Bhumi. 
Location .- Samaj Mandir, ITI, Tahsil Office , 

Municipal Council Office & Resi 
dential Quarters of Municipal 
Council, Rural Hospital s Residential 
quarters , Police Station and Quar 
ters , Welcome Gate of Ghatang 
Road , Athwadi Bazar , M . C . Shop 
ping Center, RaniPark , Kondwada , 
etc . 


5 (A ) Scheduled 
Tribes (Women ). 
5 ( B ) General. 


North . 


From corner of Rani Park along 
main road to Bhartratna 
Dr. Babasaheb Ambedkar Statue 
and then along wall compound of 
Municipal quarter boundary to front 
of Blind s school. Then along East 
side to Mr. Tiwari s house then 
Devi Temple along with Police 
Station quarters to Police Station 
fencing to main road corner and 
then along main road to 
Bharatratna Dr. Babasaheb 
Ambedkar Ward South boundary 
then along East boundary upto Pub 
lic toilet near Kashyap s House . 
From Public Toilet along East side 
ofMunicipalboundary s to Ghatang 
Road entrance gate to side of For 
est department boundary Pillar 
No. 1 then front side of Petrol pump 
along West upto ITI gate then along 
Aladoh Road upto fencing of ITI. 
From back side fencing of ITI along 
backside of Girijan High School 
along Back side of Kondwada upto 
concrete road . 
From back side of Knodwada along 
concrete road upto corner of Rani 
Park . 


East. 


South . 


West. 


6 Mahatma Total-548 , 6 - A 

Fule SC - 107 , 6 - B 
Ward ST -50 . 


6 (A ) Scheduled 
Castes . 
6 (B ) General 
(Women ) 


Location .- Rural Hospital, Old Slaughter 

House , Mahatma Fule Ward , Budan 

Shahid Dargah , etc . 
North . From front of PWD Office to MC 

Quarter side tar road to road cen 
ter of Usman Sir s house to 
Agrawal s house along North con 
crete road and along concrete Nala 
upto wall. 


31 - -34 -3 (9839). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


(6 ) 


East. 


Along concrete Nala upto road in 
front of Blind s school South side 
and then outer boundary of fenc 
ing of Municipal Quarter s upto road 
center of main road in front of 
Hotel Natraj. 


7 


Devi 
Point 
Ward 


Total- 557, 7 - A 
SC -57 , 7 - B 
ST - 76 . 


7 ( A ) Scheduled 
Tribes (Women ). 
7 ( B ) Backward 
Class of Citizens . 


South . From Natraj Hotel alongmain road 

towards West side upto Hotel 

Maharana Corner . 
West.- From Concrete road beside Hotel 

Maharana to North side to gate of 
Rural Hospital to West side Budan 
Shahid Dargah along Tar road upto 

MC quarter in front of PWD Office . 
Location . - Shakkar Lake, Devi Point, Mozari 

Point, S . T . Stand , Panchayat 
Samity , BDO Quarter , Central 

Bank , etc . 
North . From Budan Shahid Dargah to 

Rural Hospital gate along narrow 
concrete road to Maharana Hotel at 
main road then towards West to 
side corner of Rani Park to South 
side concrete road behind Weekly 
Market, back side ofGirijan School 
and back side of ITI fencing upto 
Lawada road then North side of 
Helipad ground from front of Petrol 
Pump along Municipal border to 

Panchayat Samity Corner . 
East. From back side of Panchayat 

Samity along Municipal boundary 
upto Gawilgad Fort Road to Forest 
Pillar No. 128 to Municipal bound 

ary at Forest Pillar No . 126 . 
South . From Forest Pillar No. 126 along 

Municipal boundary upto Forest 

Pillar No. 111 . 
West. From West corner of Kalapani Lake 

along Dam Wall to MGP Rest House 
to Mozari Point Road along Mozari 
point road to open air theater 
ground and then BDO quarters upto 
back side ofMunicipal Council Pri 
mary School upto highmast poll in 
front of Guest house then along 
main road upto front of Church then 
along North side of concrete road 
upto Mohod s House and then upto 
Jawahar road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ ११ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(5 ) 


(6 ) 


8 


(2) (3) (4) 
Pandhari Total- 953 , 8 - A 
Ward SC - 118 , 8 -B 

ST - 389 . 8 - C 


8 (A ) Scheduled 
Tribes (Women ). 
8 (B ) Scheduled 
Castes (Women ). 
8 -(C ) General. 


Location .- Forest Garden , Pandhari, Satpuda 

Resort, DFO Bunglow , MSEB , Hur 
ricane Point, Dipshikha , Kalapani 
Lake, MC Rest House , Gullarghat 

Hanuman Mandir etc . 
North . From Prospoect Point along MC 

Boundrary along back side of 
Girijan College fencing to 
Gullarghat steps and then along 
main road highmast in front of 

Municipal Guest house . 
East. From MC Rest House highmast poll 

to MC Primary School compound to 
front side road of BDO quarters then 
upto West side ofMozari point road 

upto Kalapani Dam Wall. 
South . From Kalapani Dam Wall along MC 

Boundary upto Forest Pillar No. 86 . 
West. From Forest Pillar No . 86 along MC 

boundary upto Prospect point. 


Amravati : 
Dated the 8th August, 2017 . 


ABHIJIT BANGAR , 
Collector, Amravati. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


